बाघ मोठा प्रकल्प ता.सालकेसा/देवरी , 
जि गोंदिया विशेष दुरुस्ती कामाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२३/ (प्र.क्र.१३७/२०२३)/ सिंव्य(कामे) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: २० सप्टेंबर, २०२४ 


१. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांचे पत्र.जा.क्र.९४१/ कातां.६(३)/ 
विपाविम /शिरपूर, कालीसरार, पुजारीटोला / धा-३६८/२०१६,दि. ३/०२/२०२३ 

. शासन निर्णय - २०१७/५६६/१७/सिंव्य(कामे), दि.३१/०८/२०१८. 

. शासन निर्णय - २०१८/५५१/१७/सिंव्य(कामे), दि.२७/११/२०१८. 

. शासन निर्णय - २०१३/७८५/१३/ सिंव्य दि (कामे)१/८/२०१९. 

. शासन परिपत्रक- प्रमा २०१३/७८५/१३/ सिंव्य (कामे), दि.१६/९/२०२१. 

. शासन परिपत्रक क्र-प्रमा २०१३/(७८५/१३)/ FAST (कामे), दि १/१/२०१५. 

. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.५१६/२०२२/सिंव्य(कामे) दिनांक १४/०३/२०२३. 


GM SF K AW A 


प्रस्तावना :- 
बाघ प्रकल्प हा गोदावरी खोरे अंतर्गत वैनगंगा उपखोऱर्‍यातील गोंदिया जिल्ह्याच्या सालेकसा 


तालुक्यातील बाघ नदीवर सिरपूर साठवण धरण, पुजारीटोला उन्नेयी बंधारा व कालीसरार नाल्यावर 


PIAA धरण बांधण्यात आले असून महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश या दोन राज्याचा आंतरराज्य संयुक्‍त 


प्रकल्प आहे. 


पुजारीटोला धरणातून सिंचनाकरिता डावा कालवा ६० किमी व उजवा कालवा ६५ किमी लांबीचा 


(२९ कि.मी .महाराष्ट्र व ३६ कि.मी. मध्य प्रदेशाच्या हद्दीत) मुख्य कालवा काढण्यात आला असून त्याद्वारे 


प्रकल्पावर एकूण ५०२४२ हेक्‍टर (महाराष्ट्र ३५७१८ हे व मध्यप्रदेश १४५२४ हे) सिंचन क्षमता निर्माण 


करण्यात आली आहे. या परिक्षेत्रात मुख्यत्वे धान पीक घेण्यात येते. या प्रकल्पात घरगुती वापरासाठी 


५.१६४ द.ळ.घ.मी व औद्योगिक वापरासाठी २.९३ द.ळल.घ.मी पाणी आरक्षण करण्यात आले आहे. 


बाघ प्रकल्पाच्या सिरपूर धरणावर व्हि.पी.डी.(/8॥०89 Porous drain),cleaning and 


re-installation, Downstream Scouring Repair,Epoxy Grouting,V-notch installation and 


Railing work इत्यादी कामे अंदाजपत्रकात प्रस्तावित Host आहे, तसेच पुजारीटोळा धरणावर 


Epoxy grouting to Peir,Abutment and Ogee Portion . इत्यादी कामे अंदाजपत्रकात प्रस्तावित 


करण्यात आली आहे. व कालीसरार धरणावर Epoxy Treatment to key wall and Ogee Portion. 


इत्यादी कामे अंदाजपत्रकात प्रस्तावित करण्यात आली आहे. 


प्रस्तावीत कामे ही शिरपूर, पुजारीटोळा व कालीसरार या धरणांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हाती 
घेणे आवश्यक आहे. 


या पार्श्वभूमीवर बाघ मोठा प्रकल्प तासालकेसा./देवरी, जि गोंदिया येथील शिरपूर, पुजारीटोला 


व कालीसरार या धरणांच्या सुरक्षिततेच्या कामांच्या अंदाजपत्रकास विशेष दुरुस्ती अंतर्गत प्रशासकीय 
मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्याप्रमाणे शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 
शासन निर्णय :- 

विर्दभ पाटबंधारे विकास महामंडळ,नागपूर अंतर्गत बाघ मोठा प्रकल्प ता.सालकेसा/देवरी, जि. 


गोंदिया येथीळ शिरपूर, पुजारीटोळा व कालीसरार या धरणांच्या सुरक्षिततेच्या कामांच्या विशोष 


दुरुस्तीच्या रू. ४,५६,४१,८९६ /- (रू.चार कोटी छपन्न लक्ष एकेचाळीस हजार आठशे शहाण्णव फक्त) 


एवढ्या खर्चाच्या प्रस्तावास खालील अटींच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


१) तांत्रिक मान्यता , निविदा प्रक्रिया , कामाचे नियोजन व पूर्णत्व , प्रशासकोय मान्यतेच्या मर्यादेत खर्च करणे 
इ. बाबींसाठी प्रचलित शासन निर्णय / परिपत्रके यांचे पालन करणे बंधनकारक राहिल. 

प्रस्तावित कामांमुळे होणाऱ्या खोदकाम तोडफोड याव्दारे उपलब्ध होणारे बांधकाम साहित्याचा पूर्ण वापर 
करुन बचत साधावी. 

सदर अंदाजपत्रकातील कामांसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ सर्वसाधारणपणे मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या 
मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी वितरण अथवा अतिरिक्‍त खर्च करता येणार नाही. 

प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी अथवा निविदा विषयक क्षेत्रीय स्तरावरील 
निर्णयास मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर 
प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन निधी वितरण अथवा अतिरिक्‍त खर्च न करण्याची 
जबाबदारी संपूर्णपणे कार्यकारी संचालक विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ,नागपूर यांची 
राहील. 

५) योजनेची अंमलबजावाणी करताना प्रचलित शासन निर्णय ,नियम .cvec तत्वेविहीत fara मर्यादा , 


A) 
er 


3 


— 


x 


निविदा कार्यपध्दती अनुसरणे याची सर्वस्वी जबाबदारीकार्यकारी संचालक, कार्यकारी संचालक विदर्भ 
पाटबंधारे विकास महामंडळ,नागपूर यांची राहील. 

प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च २७०० मोठे पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडबली खर्च, ०१- 

देखभाल व दुरुस्ती, ०३-धरण सुरक्षितता अधिनियम २०२१ अंतर्गत समाविष्ट मोठे प्रकल्प, विदर्भ 


पाटबंधारे विकास महामंडळ २७०० ०१७२ या लेखाशिर्षा खाली टाकुन मंजुर अनुदानातुन भागवावा. 


या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकोय मान्यता सिंव्य (कामे) कार्यासनाच्या नोंदवही 


मध्ये क्र. २५ सन २०२४ -२५ मध्ये नोंदविण्यात आलेली आहे. 


सदर शासन निर्णय संकेतस्थळावर७/५/०-॥॥१॥॥१५॥॥१.४०५.॥ उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा 


संगणक संकेतांक २०२४०९२०१७०७०८०७२७ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NAMITA GAURAV : 
BASER 


5f8a0sbsta 


(न.गो.बसेर) 
शासनाच्या उपसचिव 


सोबत सहपत्र :- 


प्रत:- 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३) मा.उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा/ वित्त ब नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, 

४) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

५) मा. उपसभापती,विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

६) मा.बिरोधी पक्षनेते, विधानसभा, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 

७) मा.बिरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 
८) अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

९) अपर मुख्य सचिव (नियोजन) नियोजन विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

१०) अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा),जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

११) सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि),जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

१२) सचिव (प्रकल्प समन्वय),जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

१३) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 
१४) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर, 
१५) कार्यकारी संचालक, विदर्भ मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर, 
१६) मुख्य अभियंता ,जलसंपदा विभाग , नागपूर, 

१७) आंतर वित्त सल्लागार ब सहसचिव,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

१८) अधीक्षक अभियंता, भंडरा सिंचन मंडळ, भंडरा. 

१९) कार्यकारी अभियंता, बाघ इटाडोह पाटबंधारे विभाग,गोंदिया 

२०) सिं.व्य.(कामे)कार्यासन संग्रहार्थ. 


शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२३/ (प्र.क्र.१३७/२०२३)/ सिंव्य (कामे), 


दि. २०/ ९ / २०२४ चे सहपत्र 


Sr Description of Item Amount 
No 
1 Works ( Excluding royalty) 
A)Sub estimate No १ (सिरपूर धरण) 27593953 
B)Sub estimate No २(पुजारी टोला) 3334936 
C)Sub estimate No ३ (कालासरार धरण) 5362529 
Total work cost =A+B+C= 36291418 
2 Royalty 1366367 
3 ।१%विमा 362914 
4 १८% GST 6532455 
5 3% Contigenious 1088742 
Total Rs. रू. 45641896 
NAMITA GAURAV | 00५0000 
BASER i 
(न.गो. बसेर) 


शासनाच्या उपसचिव 


RESOURCES 


codeasfBa0SbSt 


